सहायक कक्ष अधिकारी या पदावरुन कक्ष 
अधिकारी या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक: - ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 
आदेश 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी [गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. 


३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७: रु.४७६००-१५११००] पदावर 
या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे तसेच 
सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. । श्रीमती प्रवर्ग 
i 2 3 | 8 | 4 & 
१) श्रीमती | अं. वि. मोरे खुला | उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग | उच्च तंत्र शिक्षण विभाग 
२) श्री. | अ. दि. मोरे खुला | महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 
३) | श्रीमती | स्ने. सं. सावंत खुला | महिला व बाल विकास महसूल व वन विभाग 
विभाग 
४ श्री. | सं. वा. घाग खुळा | वित्त विभाग वित्त विभाग 
4) श्री. | द. 4. पाडावे इमाव । महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
६) | श्रीमती | रा.र. पाटकर खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
(9) श्री. | मि. भि. मापूसकर खुला | नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
८) श्री. सु. का. निगडे भ.ज.(ब) | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
९) श्री. | श्री. ज. भोई भ.ज.(बो | सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
qo) | श्री. ।रा.कृ. जगधनी अजा । वित्त विभाग वित्त विभाग 
११) | श्रीमती | 4. गो. बांदोडकर इमाव । सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१२) | श्री. | दि. धो. मोहिते खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
१३) | श्रीमती | ने. नि. आंगणे खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४) | श्री. ।सु.शं. केळसकर 4a.) | नियोजन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१५) | श्रीमती | स्वा. सं. सावंत खुला | सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.कअप १२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२ (१४ब) 


२. 


पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त 


पदावर निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


4) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तदर्थ स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तदर्थ स्वरुपाची असल्याने या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सरळसेवा व पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांनी परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबतत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट ER क्र. २९८२/२०००, क्र. २९८६/२०००, क्र. ४९५८/२००३ व क्र. ३३७४/२०११ मा. 
न्यायालयाने दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दिनांक ०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विळोकीत 
करण्यात येत आहेत. सदर पदोन्नत्या या सुधारीत ज्येष्ठतासुचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारित झाल्यानंतर पदोन्नत 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदानवत होणे या बाबी उद्भवू 
शकतात. मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल केली 
आहे. सदर तदर्थ पदोन्नत्या या मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीतीळ आरक्षणाबाबत झासनाने निर्गमित 
केलेला दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्दवातळ ठरविला आहे. सदर निर्णयाविरुध्द 
शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. 
सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्त्या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ (श्री.तेळवेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.११९२/२०२२ (श्री.विशाल टेके व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहतील. 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष अधिकारी पदावर प्रस्तावित सन २०२३-२४ ची निवडसूची 
तदर्थ स्वरुपाची असून सदर Vela ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 

सदर पदोन्नत्या तदर्थ स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ 
व सामान्य प्रशासन विभाग, झा.नि., क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दिनांक 
०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे नांव सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीतून 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.कअप १२२३/प्र.क्र.9९/प्रशा-२ (१४ब) 


काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२४-२५ व २०२५-२६) होणाऱ्या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२६-२७ कक्ष 
अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
qo) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित 
नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन 
संबंधित अधिकाऱ्यांयाविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या 
विभागास अवगत करावे. 
११) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 
१२) संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍्ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती साप्रवि/कार्यासन 
प्रश्‍ा-२(१४ब) ला पाठवाव्यात. 
३. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१६२१२५७३०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
K | R A N KA S H | N AT H ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb31 

1d2f0e47e2fa1 faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | N D ) E serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C4808 
0BAD7972572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 


Date: 2024.02.06 16:21:20 +05'30' 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-सेवा-१/२/३ (१२), प्रश्‍ा-१ (१४), व प्रशा-३ (१४अ) 
निवडनस्ती, कार्यासन-प्रशा-२ (१४ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


